महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर व 
शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूकींसाठी 
मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२००/६-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.२१ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. संकीर्ण- 
२०२२/प्र.क्र.६०२/२२/३३, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२२ 


परिपत्रक 


भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.१४.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, 


राज्यातील नाशिक व अमरावती विभाग पदवीधर तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभाग शिक्षक 


विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२३ मध्ये होणाऱ्या द्विवार्षिक निवडणूकींसाठी त्या विभागातील 


अनुक्रमे पदवीधर व शिक्षक यांची दि.०१-११-२०२२ या अर्हता दिनांकावर पुर्णत: नविन मतदार यादी 


(de-novo electors roll) तयार करण्याची मोहीम दि.०१.१०.२०२२ पासून सूरु होत आहे. या 


मोहिमेंतर्गत दि.०१-१०-२०२२ ते दि.०७-११-२०२२ या कालावधीत पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी 


नमुना १८ (Form १८) व शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी नमुना १९ (Form १९) स्विकारण्यात येतील. दि. 


23-99-2022 रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील व दि.२३-११-२०२२ ते दि.०९-१२- 


२०२२ या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारल्यानंतर, दि.३०-१२-२०२२ रोजी अंतिम मतदार याद्या 


प्रसिद्ध करण्यात येतील. 


२. उपरोक्त द्विवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी, नाशिक व अमरावती विभागातील पात्र 


पदविधर व्यक्‍तींनी तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांनी त्या संबंधित 


विभागामध्ये पदवीधर/ शिक्षक मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, यासाठी कृषी 


विभागांतर्गत येणा-या नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील कृषी विद्यापीठे व 


त्याअंतर्गत येणाऱ्या कृषि महाविद्यालयांनी खालीलप्रमाणे मोहिम राबविण्याबाबतची विनंती अपर मुख्य 


सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२००/६-ओ 


निवडणूकांसाठी संबधित विभागीय आयुक्‍त हे मतदार नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration 


Officer) तसेच त्या विभागातील जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (Assistant 


Electoral Registration Officer) असतात. 


३. 


नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील कृषी विद्यापीठे व त्याअंतर्गत 


येणाऱ्या कृषि महाविद्यालयांनी पुढीलप्रमाणे मोहिम राबवावी :- 


अ) पदवीधर मतदार संघ 


नाशिक व अमरावती विभागामध्ये पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी तयार 


करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील पात्र पदवीधर कृषि महाविद्यालयीन शिक्षकांनी 


(अर्हता दि.०१-११-२०२२ पुर्वी किमान ३ वर्षे आधी पदवी धारण केलेल्या) संबधित पदवीधर 


मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित 


करण्यात यावे. 


नाशिक व अमरावती विभागातील कृषि महाविद्यालयातील पात्र पदवीधर शिक्षकांना संबधित 


पदवीधर विधान परिषद मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना 


१८ (FORM १८) भरावा लागेल. सदर नमुना १८, संबंधित विभागीय आयुक्‍त (या निवडणूकीचे 


मतदार नोंदणी अधिकारी), संबंधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी 


अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केळेळे उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 


तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतीळ तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 


कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, हा नमुना मुख्य निबडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र 


राज्य Bret —https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


Downloads/DownloadForms/Form-9¢.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२००/६-ओ 


संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काठून) भरुन देता येईल. (ऑन-लाईन पद्धतीने 


नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 


७ योग्य रितीने भरलेला नमुना १८ ( FORM १८) , त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेच्या आवश्‍यक 


पुराव्यासह वर Ade संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. सदर अर्ज प्रत्यक्ष 


कार्यालयात सादर केल्यास, संबंधित पदनिर्देशित अधिका-याला मुळ पदवी प्रमाणपत्र/ 


गुणपत्रिका किंवा अन्य विहित कागदपत्र दाखवावे लागेल. टपालाद्वारे नमुना १८ पाठविल्यास, 


संबंधित शौक्षणिक पात्रता दर्शविणारा पुरावा/कागदपत्रे पदनिर्देशित अधिकारी/सहायक 


पदनिर्देशित अधिकारी/संबंधित जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक यांच्याकडून 
प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक आहे. 


ब) शिक्षक मतदार संघ 


७ औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागामध्ये शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार 


यादी तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या 


अधिनियम २७ (३)(ब) खाली राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने निश्चित केलेल्या, 


माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या शौक्षणिक संस्थामध्ये दि.०१-११-२०२२ या अर्हता 


दिनांकापुर्वीच्या लगतच्या सहा वर्षामध्ये किमान 3 वर्षे शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या 


शिक्षकांना संबंधित शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन 


करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 


७ औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांना संबंधित शिक्षक विधान परिषद 


मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना १९ ( FORM १९) व 


त्यासोबत विहित नमुन्यातील संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने दिळेळे प्रमाणपत्र भरावे 


लागेल. सदर नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, संबंधित विभागीय आयुक्त (या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२००/६-ओ 


“> 


निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबंधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार 


नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 


तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतीळ तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 


कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, मुख्य 


निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर अनुक्रमे, Downloads/DownloadForms/Form-98.pdf व Downloads/ 


DownloadForms/Certificate-Form-49% .pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. सदर नमुने 


संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काठून) भरुन देता येतील. (ऑन-लाईन 


पद्धतीने नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 


योग्य रितीने भरलेला नमुना १९ ( FORM १९) , त्यासोबतच्या वर नमूद केलेल्या विहित 


प्रमाणपत्रासह उपरोक्त संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. 


एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in bulk) Wesel किंवा टपालाद्वारे स्विकारण्यात येत 


नाहीत. तथापि, संस्था प्रमुख (Head of Institution) त्यांच्या संस्थेतील पात्र शिक्षक/पदवीधर 


कर्मचाऱ्यांचे अर्ज एकत्रितरित्या सादर करु शकतात. राजकीय पक्ष, मतदान केंद्र निहाय प्रतिनिधी 


किंवा रहिवाशी कल्याणकारी संघटना यांच्यामार्फत एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in bulk) 


प्राप्त होणार्‍या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. 


षु . 


विधानपरिषदेच्या शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी 


करण्यासाठीची पात्रता तसेच कार्यपध्दती या बाबतची सविस्तर माहिती भारत निवडणूक 


आयोगाच्या पत्र क्र. ३७/एलसी/इन्स्ट/इसीआय/एफयुएनसी/ इआरडी/ इआर/२०१६ दि.०५ 


सप्टेंबर, २०१६ च्या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. सदर पत्र मुख्य निबडणूक अधिकारी, 


महाराष्ट्र राज्य यांच्या httos://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर “ Schedule 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२००/६-ओ 
for de-novo preparation of electoral rolls w.r.t. १-११-२०२२ as qualifying date in 


respect of Graduatess and Teacherse Constituencies of State Legislative 


Council” या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०२११६०१०९०७०१ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Balasaheb ON No GOVENWENTOF MAH ARASHTR u ACCULTUE 


2.5.4.20: 193f4d4e49359ddfdb4a9eb4176d16d9032454ac5c700a 
d6e2a7ad0b3115db, 
idonym=SEAAS9C86FCC105FE11B11B0E29C44034464028D, 


e 
serial I Number=2CF78D68CEEAC33CA63C8A2F2B360EBF 1C6AC77C 
6A1AD4C5BFB2495 1806AFO0A8, Balasaheb Kisan Raskar 
Date: 2022.10.21 16:08:21 +05'30' 


(बा.कि.रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 

मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 


१) 
) 
) 
) 
) कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


£33) 


कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
८) जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

९) निवडनस्ती. 


S 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


